राज्यातील अल्पसंख्याक समुदायातील 
उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्याच्या 
शिष्यवृत्तीबाबतची सुधारित शिष्यवृत्ती 
योजना. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : अविवि-२०२२/प्र.क्र. ५०/का-६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १४ मे, २०२४. 


वाचा - शासन निर्णय क्रमांक-अविवि-२०२०/प्र.क्र.५०/ का.६, दिनांक ४ ऑक्टोबर, 2022 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


संदर्भाधीन शासन निर्णयातील मुद्दा क्र. १५ खालील मजकुर 


“या योजनेची प्रसिध्दी, प्रवासखर्च, आवश्‍यक असणारी यंत्रसामुग्री (संगणक /प्रिंटर, फर्निचर 
इत्यादी) तसेच डीबीटी पोर्टलद्वारे योजना राबविण्यासाठी सेवा देयकांची रक्‍कम, खाजगी परिरक्षण, 
इंटरनेट खर्च, टेलीफोन खर्च, स्टेशनरी, न्यायालयीन प्रकरणे, लेखापरिक्षण यासारख्या विविध 
बाबींकरीता येणारा खर्च भागविण्याकरिता योजना राबविणारे संबंधित नोडल अधिकारी यांना योजनेसाठी 
मंजूर करण्यात आलेल्या एकूण निधीपैकी १% रक्‍कम उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे” 


याऐवजी 


“या योजनेची प्रसिध्दी, प्रवासखर्च, आवश्‍यक असणारी यंत्रसामुग्री (संगणक /प्रिंटर, फर्निचर 
इत्यादी) तसेच डीबीटी पोर्टलद्वारे योजना राबविण्यासाठी सेवा देयकांची रक्‍कम, खाजगी परिरक्षण, 
इंटरनेट खर्च, टेलीफोन खर्च, स्टेशनरी, न्यायालयीन प्रकरणे, लेखापरिक्षण तथा योजना राबविण्यासाठी 
मनुष्यबळ बाह्य यंत्रणेद्वारे घेण्यासाठी येणारा खर्च यासारख्या विविध बाबींकरीता येणारा खर्च 
भागविण्याकरिता योजना राबविणारे संबंधित नोडल अधिकारी यांना योजनेसाठी मंजूर करण्यात 
आलेल्या एकूण निधीपैकी १% रक्‍कम उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.” 

असा वाचण्यात यावा. 

सदर झासन निर्णय शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ~=www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०५१४१२५७०४३४१४ असा आहे. 
हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by PARVEEN JAVED JUGARI 

p A RV F F N DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=MINORITIES 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=7756¢9321 eaddbc49e6838c1 5545ed29cc20adf253d62a3 
9c3655135e48b136, postalCode=400032, st=Maharash' 


jahar. 
seriall ber=33DA49010D9298976BDFCSAFC6237D485983227E 
0643169266E6A377187E832D, PARVEEN JAVED JUGARI 
Date: 2024.05.14 13:10:01 +05'30' 


(परवीन जुगारी) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. राज्यपालांचे सचिव 
२. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र. ५०/का-६ 


von SG ©” 


. मा.मंत्री / मा. राज्यमंत्री अल्पसंख्याक विकास यांचे खाजगी सचिव 
. Ud aT. मंत्री / मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 
. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा / विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 


विधानभवन, मुंबई. 
मा. विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


अपर मुख्य सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


१०. प्रधान सचिव, वित्त विभाग,मंत्रालय, मुंबई 

११.सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२.महाळेखापाल १/ २ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 

१३.महाळेखापाल १ / २ (लेखापरीक्षा), मुंबई / नागपूर. 

१४.अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई. 

१५.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१६.संचालक, (उच्च शिक्षण), उच्च शिक्षण संचालनालय, पुणे . 

१७. संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, मुंबई 

१८.संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय, मुंबई. 

१९.सह सचिव / उप सचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, अल्पसंख्यांक विकास विभाग, 


मंत्रालय, मुंबई. 


२०. अवर सचिव (अर्थसंकल्प शाखा), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२१.निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


